सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . ३९ ] 


शनिवार , दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ : श्रावण २८ , शके १९३९ [किंमत ० . ०० रु .] 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


१ . निवडावयाच्या सभासदांची संख्या : १८ 
२ . अनुसूचित जाती, अनसचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
यासाठी राखून ठेवावयाची जागांची संख्याः 


०१ 


०१ 


०१ 


०३ 


जिल्हाधिकारी नांदेड यांजकडून 
किनवट नगरपरिषद , जिल्हा नांदेड 

परीशिष्ट ७ ब 
क्र .२०१७/ नपाप्र/किनवट/ सानिपू/ का - १/ टे- ७/सीआर - २६ दिनांक १६.०८.२०१७ 

मा . राज्य निवडणूक आयूक्त , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्ररानिआ/ 
नप २०१७/ प्र. क्र .१९ / का - ०६ दिनांक १३ .०६ . २०१७ अन्वये प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन , महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व । 
औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.४० ) 
( यापुढे सदर अधिनियम म्हणून संबोधित केला ) चे कलम १० ( १ ) खाली , 
नांदेड जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी , निम्नोक्त आदेशाच्या अनसचिमध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे किनवट नगरपरिषदेचे क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात 
येईल , त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या 
प्रभागामध्ये अनूसूचित जाती व अनुसचित जमाती आणि नागरिकांच्या 
मागास प्रवर्गासाठी जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे 
स्त्रियांसाठी ( अनुसचित जाती / व अनूसूचित जमाती व नागरिकांच्या 
मागास प्रवर्गाच्या स्त्रियांसह ) जागा राखून ठेवण्यात येतील , ते प्रभाग 
दर्शविणारा क्र.२०१७/ नपाप्र /किनवट / सानिपू/ का - १/ टे- ७/ सीआर- २६ दिनांक 
२१ .०७. २०१७ च्या आदेशाचे प्रारूप मसदा महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती 
व औद्योगीक नगरी अधिनियम १९६५ ( १९६५ चा महाराष्ट अधिनियम क्र . 
४० ) च्या कलम १० पोटकलम ( १ ) अनूसार निश्चित केलेल्या कार्यपध्दती 
प्रमाणे उक्त क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी , प्रसिध्द करण्यात आला 
होता , त्यास अनुसरुन आलेल्या हरकतींचा सर्वकष विचार करुन त्यास 
अनुसरुन प्राप्त हरकतीवर सुनावणी घेवून मा . विभागीय आयुक्त यांना 
अभिप्राय सादर करून , मा . विभागीय आयुक्त औरंगाबाद यांनी पत्र क्र . जा . क्र . 
२०१७/ नपाप्र /निवडणक / कावी - दिनांक ११ . ०८ . २०१६ अन्वये मान्यता 
दिल्यानसार मी , अरूण डोंगरे , नांदेड जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १० , पोट कलम ( १) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन निम्नोक्त आदेश देत आहे. 

आदेश 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगीक 
नगरी अधिनियम , १९६५ . ( १९६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र४० ) ( यापुढे 
सदर अधिनियम म्हणन संबोधित केला) चे कलम ९ पोट कलम २ अन्वये , 
मा . विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक , औरंगाबाद यांचेकडील 
राजपत्र प्रसिध्दीकरण दिनांक १७.०६ .२०१७ च्या अधिसूचने अन्वये किनवट 
नगरपरिषदेच्या खालील दर्शविल्याप्रमाणेनिवडावयाच्या सभासदांच्या संख्या , 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग 
यांच्यासाठीराखन ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग स्त्रियांसाठी) राखन ठेवावयाच्या 
जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 
औ. भाग १ अ ( असा) - १ 


अ) अनुसूचित जातीः 
ब ) अनुसूचित जमातीः 

क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
३ . महिलांसासाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
नागरिकांच्या मागास प्रवर्ग व सर्वसाधारण ) राखून ठेवावयाच्या जागा :०९ 

उपरोक्त क्रमांक ३ पैकी वरील क्रमांक २- अ, ब व क येथील 
जागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा 
मागास प्रवर्गाच्या महिलांसाठी राखन ठेवावयाची जागांची संख्याः 
अ) अनुसूचित जातीः 
ब ) अनुसूचित जमातीः 

क ) नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गः । 
५ . महिलांसाठी ( सर्वसाधारण) जागा म्हणन राखन ठेवावयाच्या 
जागांची संख्या ( अनक्रमांक ३ समोरील नमद केलेल्या जागांची संख्या 
( - ) अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागांची संख्याः ०४ 
६ . एकण अनारक्षित जागा 

०६ 
२ . त्याअर्थी, आता मा . राज्य निवडणक आयोग , महाराष्ट्र यांचे 
पत्र क्र . आदेश क्ररानिआ / नप - २०१७/ प्र .क्र .१९ / का - ०६ दिनांक १३ .०६. २०१७ 
अन्वये आणि मा . विभागीय आयुक्त, विभाग औरंगाफ्राद यांचे पत्र जा .क्र. २०१७/ 
नपाप्र/निवडणक/ कावी - दिनांक ११.०८ . २०१७ अन्वये प्रभाग रचनेस मान्यता 
दिल्यानसार व आरक्षण निश्चित केल्यानसार, महाराष्ट्र नगरपरिषदा 
नगरपंचायती व औद्योगीक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० पोटकलम 
( १ ) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी , अरूण डोंगरे , 
नांदेड जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी , याव्दारे, किनवट नगरपरिषद क्षेत्र जितक्या 
भागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती व सन 
२०११ च्या जनगणनेनसार प्रत्येक प्रभागाची लोकसंख्या आणि अनुसचित 
जाती व अनुसचित जमातीची लोकसंख्या या आदेशाच्या अनसचिमध्ये 
दर्शविल्या प्रमाणे निश्चित करीत असन ज्या प्रभागामध्ये यथास्थिती ( अनुसूचित 
जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलासह ) जागा 
राखून ठेवण्यात येतील, ते प्रभाग निर्दीष्ट करीत आहे . 
३ . या आदेशाच्या तारखेच्या निकटनंतरच्या पुढील सार्वत्रिक 
निवडणकीच्या प्रयोजनार्थ हा आदेश अमलात येईल . 
स्थळ: नांदेड 
दिनांक : १६. ०८ .२०१७ 

( अरूण डोंगरे ) 
जिल्हाधिकारी नांदेड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ ऑगस्ट २०१७ : श्रावण २८ , शके १९३९ 


भाग १ - अ असाधारण 


अनुसूची 
नगर परिषद किनवट सार्वत्रिक निवडणुक 2017 


प्रभाग क्रमांक | प्रभागाचे नांव असल्यास 
(Ward No.) of the ward 

No. if any 


प्रभागाची व्याप्ती ( Discription 
ofboundry of the Ward ) 
( उत्तर , पुर्व, दक्षिण, पश्चिम ) 


प्रभागाची एकुण | जागा क्रमांक 

लोकसंख्या, | (Seat No. ) 
अनुसूचित जातीची, 
लोकसंख्या , 
अनुसूचित 
जमातीची 
लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 

अनु. जाती/ अनु. जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्ग/ प्रवर्ग व 
स्त्रियांसाठी ( अनु .जाती / अनु . 
जमाती/ नागरिकांचा मागासवर्ग 

स्त्रियांसाठी धरुन ) 
(Reservation Category, 
SC , ST, OBC , Womenin 
SC, ST, OBC Category ) 


5 


6 


1अ, 1ब 


1अ अनुसुचीत जमाती ( महिला ) 
1ब सर्वसाधारण 


मोमीनपूरा , नालागड्डा । 

| एकूण- 3441 
मामीडगुडा , बोडम्मा अनु . जाती -135 
नाला रोड परिसर व | अनु . जमाती -522 
रामनगरचा काही भाग 


| उत्तर - न.प .हद्द 
पुर्व - किनवट माहुर मुख्य रस्ता 
दक्षिण - स्मशान भुमी ते उर्दू 
शाळा ते रमेश टॉकीज रस्त्यामार्गे 
चिंतामणी कम्युनिकेशन ते नदी 
पश्चिम - पैनगंगा नदी 


2अ , 2ब 


साठेनगर , 
सिध्दार्थनगर , 
वेलमापूरा , 
लोहारगल्ली 


एकूण - 3214 
अनुजाती - 1249 
अनुजमाती - 88 


| उत्तर - स्मशान भुमी ते उर्दू शाळा ते 2अ अनुसुचीत जाती ( महिला ) 
रमेश टॉकीज रस्त्यामार्गे राम मंदिरापर्यंत | 2ब सर्वसाधारण 
पुर्व - किनवट माहूर मुख्य रस्ता 
दक्षिण - बस स्टैंड कॉर्नर ते गोपाळ 
हॉटेल ते सराफा लाईन मार्गे शंकर 
चाडावार ते विठ्ठल मंदिर ते लक्ष्मण 
ईटकेपेल्लीवार 
पश्चिम - लक्ष्मण ईटकेपेल्लीवार ते 
जकाते यांचे घर ते येरावार ते विजय 
तम्मडवार ते कुबेरराव पाटील ते 
राममंदिर 


3अ, 3ब 


भोईगल्ली , 
कुंभारगल्ली, 
धोबीगल्ली , 
रामनगर , 


एकूण - 3033 
अनु . जाती- 23 
अनु . जमाती- 194 


3अ ना . मा .प्र . ( महिला ) 
3ब सर्वसाधारण 


| उत्तर - चिंतामणी कम्युनिकेशन ते 

पैनगंगा नदी 
पुर्व - इस्तारी कुंभार ते विठ्ठल मंदिर 
लक्ष्मण ईटकेपेल्लीवार ते जकाते यांचे 
घर ते येरावार ते विजय तम्मडवार ते 
कुबेरराव पाटील ते राम मंदिर 
दक्षिण - इस्तारी कुंभार ते पैनगंगा 


बाबा रमजान 


नदी 


पश्चिम - पैनगंगा नदी 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ ऑगस्ट २०१७ : श्रावण २८ , शके १९३९ 


प्रभागाची व्याप्ती ( Discription 
ofboundry of the Ward ) 
( उत्तर, पुर्व, दक्षिण, पश्चिम ) 


प्रभाग क्रमांक प्रभागाचे नांव असल्यास | प्रभागाची एकुण जागा क्रमांक 
( Ward No .) | of the ward 

लोकसंख्या, 

| ( Seat No. ) 
No . if any | अनुसूचित जातीची, 

लोकसंख्या , 
अनुसूचित 
जमातीची 
लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 

अनु. जाती/ अनु. जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्ग/ प्रवर्ग व 
स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती / अनु . 
जमाती/ नागरिकांचा मागासवर्ग 

स्त्रियांसाठी धरुन ) 
( Reservation Category , 
SC, ST, OBC , Womenin 
SC , ST,OBC Category ) 


1 


2 


4अ, 4ब 


बालकोंडा 
खसाबगल्ली 
कुंभारगल्ली 
शिवाजी चौक क्षेत्र 
भोईगल्ली 


एकूण- 3325 
अनु . जाती- 46 
अनु . जमाती- 38 


| उत्तर - बाबुलाल वर्मा ते विठ्ठल मंदिर | 4अ सर्वसाधारण ( महिला ) 
पुर्व - बाबुलाल वर्मा ते शिवाजी चौक । 4ब सर्वसाधारण 
ते जिजामाता चौक ते किशनराव 
निलावार 
दक्षिण - किशनराव निलावार ते 
पैनगंगा नदी 
पश्चिम - पैनगंगा नदी 


5 . 


5अ , 5ब 


एकूण- 3478 
अनु. जाती- 425 
अनु . जमाती- 259 


उत्तर - न . प . हद्द 

5अ ना . मा .प्र . ( महिला ) 
पुर्व - FDCM क्षेत्र ते नाला ते न.प . | 5ब सर्वसाधारण 


हद्द 


भगतसिंग नगर 
आठवडी बाजार 
राजेंद्रनगर 
शिवाजीनगर 
खैरोद्दीन मार्ग 
गांधीनगर 
FDCM 


दक्षिण - नागरी दवाखाना ते पत्की , 
जैन ते रेल्वे पटरी, रेल्वे गेट ते 
FDCMक्षेत्र 
पश्चिम - न.प .हद्द ते बसस्थानक 
कॉर्नर , गोपाल हॉटेल ते नागरी 
दवाखाना , पत्की ते जैन 


6 . 


| 


6अ , 6ब 


SVMक्षेत्र 
बेल्लोरी 
कोलामखेडा 


एकूण- 3297 
अनु . जाती - 331 
अनु. जमाती-357 


उत्तर - रेल्वे गेट ते FDCM परिसर | 6अ नामाप्र 
न . प . हद्द 

6ब सर्वसाधारण ( महिला) 
पुर्व - न . प . हद्द 
दक्षिण - रेल्वे ब्रिज ते उमर चौक ते 
भरणे 
पश्चिम - रेल्वे गेट ते रेल्वे ब्रिज 
( रेल्वे ट्रॅक ) 


oC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ ऑगस्ट २०१७ : श्रावण २८ , शके १९३९ 


भाग १ - अ असाधारण 


प्रभागाची व्याप्ती ( Discription 
ofboundry of the Ward ) 
( उत्तर , पुर्व, दक्षिण , पश्चिम ) 


प्रभाग क्रमांक प्रभागाचे नांव असल्यास | प्रभागाची एकुण । जागा क्रमांक 
( Ward No .) of the ward लोकसंख्या , ( Seat No .) | 
No .if any | अनुसूचित जातीची , 

लोकसंख्या, 
अनुसूचित 
जमातीची 
लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती किती जागा 
कोणत्या प्रवर्गासाठी जसे 

अनु . जाती/ अनु. जमाती/ 
नागरिकांच्या मागासवर्ग/ प्रवर्ग व 
स्त्रियांसाठी ( अनु. जाती / अनु . 
जमाती/ नागरिकांचा मागासवर्ग 

स्त्रियांसाठी धरुन ) 
(Reservation Category, 
SC , ST,OBC , Womenin 
SC, ST ,OBC Category ) 


__ 1 


2 


4 


7 . 


7अ , 7ब 


एकुण- 2842 
अनु. जाती-553 
अनु . जमाती-208 


खैरोद्दीन मार्ग 
पंचायत समिती, 
क्रिडा संकुल क्षेत्र 
साईनगर 
गंगानगर 
साई मंदिर व 
गजानन मंदिर क्षेत्र 


8अ , 8ब 


सरदारनगर 
सुभाषनगर क्षेत्र 


एकुण- 2749 
अनु . जाती- 166 
अनु. जमाती- 92 


उत्तर - पैनगंगा नदी ते किशनराव 7अ नामाप्र ( महिला ) 
निलावार , नागरी दवाखाना ते 

7ब सर्वसाधारण 
पत्की , जैन ते रेल्वे पटरी 
पुर्व - रेल्वे पटरी 
दक्षिण - न .प. हद्द, क्रिडा संकुल ते 
सरदारनगर , रोड , रेल्वे स्थानक 
परिसर 
पश्चिम - पैनगंगा नदी 
उत्तर - क्रिडा संकुल ते सरदारनगर 

8अ नामाप्र 
रोड , रेल्वेब्रिज ते पोलिस वसाहत , 8ब सर्वसाधारण ( महिला ) 
उस्मान ते रशिद,पुरानीक ते दत्तनगर रोड 
पुर्व - पोलिस वसाहत ते बारापात्रे , 
रशिदा ते अयुब , दत्तानगर रोड ते 
न . प. हद्द 
दक्षिण - न . प . हद्द , क्रिडा संकुल ते 
सरदारनगर रोड , रेल्वे स्थानक परिसर 
पश्चिम - क्रिडा संकुल ते न .प . हद्द 
उत्तर - पोलिस वसाहत ते भरणे ते 9अ अनुसूचीत जाती 
न. प . हद्द 

9ब सर्वसाधारण ( महिला ) 
पुर्व - न .प . हद्द 
दक्षिण - दत्तनगर रोड ते न. प.हद्द 
पश्चिम - पोलिस वसाहत ते 
बारापात्रे , रशिदा ते अयुब , दत्तनगर , 
रोड ते न .प .हद्द 


9अ , 9ब 


सुभाषनगर क्षेत्र 
समतानगर 


एकुण- 3165 
अनु. जाती- 662 
अनु. जमाती- 86 


प्रभागाची लोकसंख्या 


सरासरी 


किमान 


प्रभागाची एकूण द्विसदस्यीय प्रभाग - ०९ 
संख्या - त्रिसदस्यीय प्रभाग -०० 
०९ 


कमाल 
१० % 
३४७८ 


१० % 
२८४६ 


३१६२ 


सन २०११ च्या जनगणनेनुसार 
एकूण लोकसंख्या - २८४५४ 
अनुसूचीत जातीची एकूण 
लोकसंख्या -३५९० 
अनुसूचीत जमातीची एकूण 
लोकसंख्या- १८४४ 


द्विसदस्यीय प्रभागाची लोकसंख्या 
त्रिसदस्यीय प्रभागाची लोकसंख्या 


स्थळ : नांदेड 
दिनांक : 16.08 . 2017 


( अरूण डोंगरे) 
जिल्हाधिकारी, नांदेड 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ ऑगस्ट २०१७ : श्रावण २८ , शके १९३९ 


SHEDULEZA 


c) For the Backward Class of Citizens. : 


05 


BY THE COLLECTOR NANDED DISTRICT 


KINWATMUNICIPAL COUNCIL ,DISTNANDED 


3 . The total number of seats tobe reserved for Women 
( including the 

: 09 


No- 2017 -NPP/KINWAT/SANIPU /Desk - 1/ T -7 /CR - 26 Date 

16 .08 .2017 


number of seats reserved for women Scheduled caste / Sched 
uled Tribes and Backward Class of Citizens.) 
4. Out of seats at serial number 3, the number of seats 
reserved for women elonging to the Scheduled Castes, 
Scheduled Tribes and Backward Class of Citizens from 
amongest the seats reserved for Scheduled Caste, Sched 
uled Tribes and Backward Class of Citizens as Shown in item 
at Serial Number 2 (a ) (b ) and (c ), respectively, are as under : 


a) For the Scheduled Castes 


: 


01 


b ) For the Scheduled Tribes 


c ) For the Backward Class of Citizens. : 


03 


5 . Number ofseats reserved for Women as General : 04 


In exercise of the powers conferred by Order 
No. SEC /MC -2017 /CR - 19 /desk -06 Dated 13.06 .2017 of the 
State Election Commission , Maharashtra, the draft order fix 
ing the number of seats to be elected and the extent of the 
wards into which the said municipal area of the municipal 
Council is to be divided and the wards reserved for Sched 
uled Castes , Scheduled Tribes, Backward Class of Citizens 
and Women ( Including women belonging to the Sheduled 
Castes , Scheduled Tribes and the Backward Class of Citizens 
) , as the case may be,as shown in the Scheduled to the draft 
order, bearing No- 2017 -NPP /KINWAT/SANIPU /Desk - 1 / T 
7 /CR -26 Date 21.07 .2017 was published as required by the 
provison to sub - section (1 ) of section 10 of the Maharashtra 
Municipal Council, Nagar Panchayats and industrial Town 
ships Act, 1965 for information of the residents of the Kinwat 
Municipal Council, as and after carefully considering the 
objections are received by me in respect of the said draft 
orders, And asper the approval given by DivisionalCommis 
sioner Aurangabad vide letter No. 2017 /NPP /Election /CR 
Dated 11.08. 2017 , 1, Arun Dongre, the Collector of Nanded 
District, in exercise of the powers conferred on me by sub 
section (1 ) of section 10 of the said Act,hereby ,make the 
following order namely. 


b . 


category (number of seats at serial number 3 minus number 
of seats at serial number 4 ) 
No of Seats for General 

: 06 
2. Now , therefore, in exercise of the powers conferred 
on me by order of the State Election Commission , 
Maharashtra , bearing No. SEC /MC- 2017 /CR - 19/desk -06 Dated 
13 .06 .2017 And as per the approval given by Divisional Com 
missioner Aurangabad vide letter No.2017 /NPP /Electon /CR 
Dated 11.08 .2017 . To the formation of wards and affixing 
reservations and in exercise of power conffered to meby 
sub - section ( 1) of section 10 of the Maharashtra Municipal 
Council , Nagar Panchayats and industrial Townships Act, 
1965 . IArun Dongre, the Collector of Nanded District, hereby 
fix the number and extent of the wards into which the said 
Municipal area shall be divided and specify the wards in 
which seats shall be reserved for Scheduled Castes, Sched 
uled Tribes, and Backwards Class of Citizens and Women 
( including women belonging to the Scheduled Castes, the 
Scheduled Tribes , and the Backwards Class of Citizens), as 
the case may be , as shown in the Schedule to this order 
3. This Order shall be take effect for the purpose of the 
next general elections held immediately following the date of 
this order. 


ORDER 


WHEREAS, The Divisonal commissioner, 
Aurangabad by his Notification Dated 17.06 .2017 issued un 
der sub -section [2] of Section 9 of the Maharashatra Munici 
pal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Town Ships 
Act , 1965 [Mah .XL of 1965] KinwatMunicipal Council , the 
number of the councillors to be elected and the number of 
seats to be reserved for the Scheduled Castes , Scheduled 
Tribes and Backward Class of Citizens and Women [inculding 
the number of seats reserved for women belonging to the. 


Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Back 
ward Class of Citizens ,] as shown below . 


Place : NANDED 


The number of Councillors to be elected : 


18 


Date : 16 . 08 .2017 


The number of seats to be reserved 


(Arun Dongre ) 


a ) For the Scheduled Castes 


: 


02 


Collector Nanded 


b ) For the Scheduled Tribes 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ ऑगस्ट २०१७ : श्रावण २८ , शके १९३९ 


भाग १ - अ असाधारण 


Shedule 
Kinwat Municipal Council General Election 2017 


Seat No. 


Ward 
No. 


Name of the 
Ward No. 

if any 


Discription of Boundry 

of theWard 


TotalWard 
Population , 

SC 
Population 

and 


Rservation 

Category , 
SC , ST, OBC , 

Women in 
SC , ST, OBC 
Category 


ST 


Population 


1 


/ 


2 


3 


5 


6 


1 . 


Total-3441 | 1A , 1B 
SC - 135 
ST -522 


1A - ST (Women ) 
1B -General 


Mominpura , 
Nallagadda , 
Mamidguda , 
Bodamma nall 
road area 
and part of 
Ramnagar 


| North - Municipal 
Boundries 
East - Kinwat Mahur 
Main Road 
South - Cremation 
Ground to Urdu School 
to Vai Ramesh Talkies 
Road Chintamani 
Communication to 
Painganga River 
West - Painganga River 


2A - SC (Women ) 
2B -General 


Sathenagar, Total-3214 | 2A , 2B 
Sidharth nagar SC - 1249 
Velmapura ST- 88 
Lohargalli 


North - Cremation ground 
to Urdu School to Vai 
Ramesh talkies road to 
ram madir 
East - Kinwat Mahur Main 
Road 
South - Bus stand corner 
to Gopal hotel to Shankar 
Chadawar via Sarafa line 
to VithalMendir to 
Laxman Itkepelliwar 
West - Laxman 
Itkepellliwar to Jakate to 
Yerawar to Vijay Tammadwar 
to Kuberrao to Ram Mandir 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ ऑगस्ट २०१७ : श्रावण २८ , शके १९३९ 


Ward 
No . 


Name of the 
Ward No. 


TotalWard Seat No . 
Population , 


Discription of Boundry 

of the Ward 


if any 


SC 


Rservation 

Category , 
SC , ST, OBC, 

Women in 
SC , ST ,OBC 

Category 


Population 


and 


ST 
Population 


2 


3 


1 


4 


3A , 3B 


Bhoigalli 
Kumbhargalli 
Dhobigalli 
Ram nagar 
Baba Ramjan 


Total- 3033 
SC - 23 
ST- 194 


North - Painganga 

3A - BCC (Women ) 
Communication to 

3B -Geneal 
Painganga River 
East - Estari Kumbhar to 
VithalMandir, Laxma 
Itkepelliwar to Jakate , Yerawar 
to Vijay Tammadwar to 
Kuberrao to Ram Mandir 
South - Estari Kumbhar to 
Painganga River 
West - Painganga River 


4A, 4B 


4A -General (Women ) 
4B -General 


Balkonda Total-3235 
Khasabgalli SC -46 
Kumbhar galli ST- 38 
Shivaji Chowk 
area Bhoigalli 


North - Babulal Varma to 
VithalMandir 
East - Babulal Varma to 
Shivaji Chowk to Jijamata 
Chowk to Kishanrao Nilawar 
South - Kishanrao Nilawar 
to Painganga River 
West - Painganga River 


5 . 


5A , 5B 


Bhagatsing Total-3478 
Nagar Weekly SC -425 
Market ST - 259 
Rajendranagar 
Shivajinagar 
Khairiddin Marg 
Gandhinagar 
FDCM area 


North - Municipalboundries 5A - BCC (Women ) 
East- FDCM area to Nalla 5B -General 
to Municipal boundries 
South - Nagari Hospital to 
Patki, Jain to Railway track 
relway gate to FDCM Area 
West - Municipal boundries to 
bus stand corner ,Gopalhotel 
to Nagri hsopital, Patki to jain 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ ऑगस्ट २०१७ : श्रावण २८ , शके १९३९ 


भाग १- अ असाधारण 


Ward 
No . 


Name of the 
Ward No. 

if any 


Total Ward SeatNo . 
Population , 


Discription of Boundry 

of the Ward 


SC 


Rservation 

Category , 
SC , ST,OBC , 

Women in 
SC , ST, OBC 
Category 


Population 

and 


ST 


Population 


1 


2 


4 


6 


6 . 


6A , 6B 


SVM Area 
Bellori 
Kolamkhed 


Total- 3430 
SC - 346 
ST-357 


North - Railway gate to 

6A - BCC 
FDCM Area and Municipal 6B -General (Women ) 
boundries 
East - Municipal boundries 
South - Railway bridge to 
Umar Chowk to Bharane 
West - Railway gate to 
Railway bridge (Railway track ) 


Total-2842 | 7A , 7B 
SC - 553 
ST -208 


7A -BCC (Women ) 
7B -General 


Khairoddinmarg 
Panchayat 
Samiti, Sport 
complex area 
Sainagar 
Ganganagar 
Saimadir & 
Gajanan 
Mandir area 


North - Painganga River to 
Kishanrao Nilawar,Nagri 
hospital to Patki, Jain to 
Railway track 
East - Railway track 
South - Municipal boundries, 
Sport complex to Sardar 
Nagar road , Railway Station 
area 
West- Painganga River 


8 . 


Sardar Nagar Total- 2749 | 8A , 8B 
Subhash SC - 166 
Nagar area ST- 92 


8A -BCC 
8B -General(Women ) 


North - Sport complex to 
Sardar nagar road , Railway 
bridge to Police quarter, 
Usman to Rashid , Puranik 
to Dattanagar. 
East - Police qurter to 
barapatre , rashida to ayub , 
Dattanagar road to 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , १९ ऑगस्ट २०१७ : श्रावण २८ , शके १९३९ 


Seat No . 


Ward 
No. 


| Name of the 
Ward No . 

if any 


Discription of Boundry 

of the Ward 


TotalWard 
Population , 

SC 
Population 

and 


Rservation 

Category , 
SC , ST,OBC , 

Women in 
SC , ST, OBC 
Category 


ST 


Population 


1 


2 


3 


4 


Municipal boundries 
Sourth - Municipalboundries, 
Sport complex to Sardar 
Nagar road ,Railway station 
area 
West - Sport complex to 
Municipalboundries . 


9 . 


9A , 9B 


Subhashnagar Total- 3165 
area Samata SC -662 
Nagar 

ST-86 


9A - SC 
9B - General 
(Women ) 


North - Police quarter to 
Bharane to Municipal 
boundries. 
East - Municipalboundries 
South - Datta nagar road to 
Municipalboundries. 
West - Police quarter to 
barapatre , Rashida to Ayub , 
Dattanagar road to Muncipal 
boundries 


Ward Population 


Two Members ward -09 
Total 

Total Population as per 
Ward . og Three Members Ward -002011 cencus - 28454 

SC Population - 3590 
ST Population - 1844 


Average Maximum 

( 10 % ) 
3162 3478 


Minimum 
(10 % ) 
2846 


Two Members Ward 
Three Members Ward 


Place : Nanded 
Date : 16 .08 . 2017 


( Arun Dongre ) 
Collector Nanded . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


